अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुला-मुलींची 
शासकीय निवासी शाळा, फुलंब्री, 
ता.जि.औरंगाबाद येथील निवासी शाळा व 
वसतीगृहाची नवीन इमारतीच्या बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीसीएच-२०२२/प्र.क्र.७५/बांधकामे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.अजाझा-२००५ / प्र.क्र.४३२/ मावक-४, 
दि.१ जून, २००६. 

२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.बीसीएच-२००६ / प्र.क्र.३९५ / मावक- 
४, दि.४ जून, २००७. 

३) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. बीसीएच-२०१९/ प्र.क्र.२५३/ बांधकामे, 
दि.२७/०६/२०१९, 

४) आयुक्त, समाज कल्याण पुणे यांचे पत्र जा. क्र. सकआ/शिक्षण/बांधकामे/अंदा/झ्ानिशा फुलंब्री/का- 
५अ/२१-२२/१४६६, दि.२८/०३/२०२२. 

५) मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.११.१०.२०२२ रोजी दुपारी ०४.०० वाजता समिती कक्ष, 
मंत्रालय, मुंबई येथे आयोजित उच्चाधिकार सचिव समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुलांकरिता १०० शासकीय निवासी शाळा सुरु करण्यास संदर्भ क्र.१ च्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच, संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये या शाळांकरिता 
ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यापैकी मौ.ओरस, जि.सिंधुदुर्ग येथे निवासी शाळेच्या बांधकामासाठी 
जागा उपलब्ध होत नसल्याने सदर शासकीय निवासी शाळेसाठी मौजे फुलंब्री, जि.औरंगाबाद येथे जागा 
उपलब्ध असल्याने शाळेच्या ठिकाणी संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये बदल करण्यात आलेला आहे. सदर 
शासन निर्णयान्वये मिळालेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.४ येथील दि.२८/०३/२०२२ च्या पत्रान्वये 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांनी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुला-मुलींची शासकीय निवासी शाळा, 
फुलंब्री, ता.जि.औरंगाबाद येथील निवासी शाळा व वसतीगृहाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी 
रु.७१३७.७२ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला 
आहे. सदर अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांनी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुला-मुलींची शासकीय निवासी शाळा, 
फुलंब्री, ता.जि.औरंगाबाद येथील निवासी शाळा व वसतीगृहाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाच्या 
रु.७१३७.७२ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर 
केलेला आहे. सदर अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तांत्रिक बाबींची तपासणी व मा.मुख्य 
सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरेय सचिव समितीच्या ARI सादर करण्यात आला असता, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२२/प्र.क्र.७५/बांधकामे 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाने Recapitulation Sheet प्रमाणे रु.५३,५५,३७,८९३/- (अक्षरी रुपये त्रेपण्ण 
कोटी पंचावण्ण लक्ष सदतीस हजार आठडी त्र्याण्णव फक्त) इतक्या रकमेस सहमती दर्शविली आहे. तसेच, 
सदर प्रस्तावास मा.मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरिय सचिव समितीने दि.११.१०.२०२२ 
रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिलेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तसेच, मा.मुख्य सचिव महोदयांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरिय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुला-मुलींची 
शासकीय निवासी शाळा, फुलंब्री, ता.जि.औरंगाबाद येथील निवासी शाळा व वसतीगृहाच्या नवीन इमारतीच्या 
बांधकामास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे:- 

अ) काम सुरू करण्यापूर्वी नमुना नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तुविश्ञारदांकडून मंजूरी घेऊनच 

सुरु करावे 

ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुन काम 

हाती घ्यावे. 

क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७ / तां.क.१. 

दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात 

यावी. 

ड) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाडील उपलब्ध असलेल्या 

नियतव्ययामधून करावा. 

इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/ प्र.क्र.६०/इमारती-२, 

दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

ई) सदर अंदाजपत्रक अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद व मुख्य अभियंता, 

सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे साक्षांकन आवश्‍यक आहे. तसेच, विभागाच्या 

वतीने प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, औरंगाबाद यांचे साक्षांकन आवश्‍यक आहे. 

उ) नियोजित जागा विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून सदर कामाच्या निविदा सूचना 

प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


२. सदर अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुला-मुलींची शासकीय निवासी शाळा, फुलंब्री, ता.जि.औरंगाबाद 
येथील निवासी शाळा व वसतीगृहाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास सक्षम 
प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून, विहित नियमानुसार अटी व शर्ती निश्चित करून ई-निविदा प्रसिध्द 
करण्याची कार्यवाही कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद यांनी तात्काळ करावी. 


३. प्रस्तुत प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ARR सादर करण्यात आला असता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छाननीअंती रु.५३,५५,३७,८९३/- (अक्षरी रुपये त्रेपण्ण कोटी पंचावण्ण लक्ष 
सदतीस हजार Alsat RIOT फक्त) इतकी रक्‍कम परिगणित केली असून, Recapitulation Sheet सोबत 
जोडली आहे. 


४. या वर होणारा खर्च मागणी क्र. एन-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्य लेखाशीर्ष ४२२५- 
अनुसूचित जातीच्या व नवबौध्दांच्या मुलामुलींकरीता शासकीय निवासी शाळा बाधंणे (अ.जा.उ.यो.) (कार्यक्रम) 
५३, मोठी बांधकामे लेखाशिर्ष ४२२५ ०५०५ या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालून तो सन २०२२-२३ या वित्तीय 
वर्षात करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदर प्रकरणी आयुक्‍त, समाज 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२२/प्र.क्र.७५/बांधकामे 


कल्याण, पुणे यांना नियंत्रक व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, औरंगाबाद यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय, दि.९/१०/२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये गठित समितीस प्राप्त अधिकार 
तसेच वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनु.क्र.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि.क्र.१३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२११०२११३५१७२३२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ANIL KONDAJ] पडा 


2.5.4,20=9004dcdaa635070d60922aaaSdec8888d343247356798e6c9Cf2 
7e4353d60e51, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=FD9B93035F4DA174C04FA71634FE1F6AA493C78A5335F 
985651F937888DF7A89, cn=ANIL KONDAJI AHIRE 
Date: 2( 

(अनिल कों.आहिरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे, 
उपसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारती-१/२), मंत्रालय, मुंबई-३२, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद, 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद, 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद, 
महालेखापाल महाराष्ट्र 9/2 (लेखापरीक्षा/लेखाअनुज्ञेयता ), मुंबई/नागपूर, 
प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, औरंगाबाद, 
सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, औरंगाबाद, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/औरंगाबाद, 
निवडनस्ती (बांधकामे). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Hostel (18% GST) 


Name of the Department : Social Justice Department 


Name of Work : Proposed Construction of Residential School Building and Hostel Building for Boys and Girls of 
Backword Class Students for Social Justice Department at Phulambri Dist. Aurangabad. 


RECAPITULATION SHEET 


ve. Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost Rs. 
No. Rs Per Component Wise Total 
(Sqmt./Meter/LumpSum 
(A) [ESSENTIAL ITEMS (Components 
1 |(a) Building proper (Built Up Area - Sq.m) 
School Building 
Stilt Floor 278.87 |Sq. M 16,000 4,461,984 
Ground Floor 1115.49|Sq. M 27,000 30,118,338 
First Floor 1115.49|Sq. M 27,000 30,118,338 
Second Floor 1115.49|Sq. M 27,000 30,118,338 
Third Floor 541.09]/Sq. M 27,000 14,609,511 
Boys Hostel 
Stilt Floor 308.31 |Sq. M 16,000 4,932,960 
Porch 39.99|Sq. M 27,000 1,079,730 
Ground Floor 1233.40|Sq. M 27,000 33,301,800 
First Floor 1233.24|Sq. M 27,000 33,297,480 
Second Floor 78.63 |55. M 27,000 2,122,902 
|GirlsHostel ss Hostel 
Stilt Floor 308.31|Sq. M 16,000 4,932,960 
Porch 39.99|Sq. M 27,000 1,079,730 
Ground Floor 1233.24|Sq. M 27,000 33,297,480 
First Floor 1233.24|Sq. M 27,000 33,297,480 
Second Floor 78.63|Sq. M 27,000 2,122,902 
Miscellaneous 
Watchman Cabin / Waiting Room 54.00|Sq. M 27,000 1,458,000 
Pump Room 12.00|Sq. M 27,000 324,000 
Principal Quarter 100.15|Sq. M 27,000 2,704,050 
Total B.U.A.= — 10119.57|Sq. M Sub Total (a 263,377,983 
७) Rain/ Roof Water Harvesting 2,000,000 
c) Furniture 9057.93x70%=6341 6341 5000 31,705,000 
d) Ramp for Handicaps LS 500,000 
Sub Total (b+c+d 34,205,000 
2 _|Water Supply & Sanitary Works 5% of (a) Sub Total (2 13,168,899 
3 [Electrification Internal 5% of (a 13,168,899 
External 6% of (8 15,802,679 
Fire Fighting Arrangements etc. 10,000,000 
Sub Total (3 38,971,578 
Sub Total (A 349,723,460 
| (B) | MISCELLANEOUS ITEMS 
(i) | Compound Wall & Gate (Rmt) 1960 8000 15,680,000 
(ii) Internal Roads (Rmt) 9625 4000 38,500,000 
(iii) Devlopment of Ground LS 1,000,000 
(iv) Land Scaping LS 2,000,000 
(v) Soil Investigations & Detail Land Survey LS 1,000,000 
(vi) CC Drains and C/D Works LS 5,000,000 
(vii) Retaining wall LS 3,000,000 
Sub Total (B) 66,180,000 
Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B) 415,903,460 
C) [OPTIONAL ITEMS 
1 |Underground water tank for R/W Harvesting 2,000,000 
2 | Water Main Storage and Pump House, Bore well 2,500,000 
3 |Flag Post & Play Ground 2,500,000 
4 |AB Room, Area lighting, Pumps, Generator 2,000,000 
5 |CCTV 200,000 
Sub Total (C) 9,200,000 
Project Cost (P)= (A) + (8) + (C) 425,103,460 
| (0) PROVISIONS 
(i) Contingencies 4% on (a) | __ 10,535,119] 19 
(ii) GST 18% on (P) 76,518,623 
(iii) Price Escalation 5% on (P) 21,255,173 
(iv) Labour Insurance 0.5% on (P) 2,125,517 
Sub Total (0 110,434,432 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC A+B+C+D) 535,537,893 
Say Rs. Lakhs } 885538 


PLINTH AREA RATES FOR 
(i) Bldg Proper Cost 

(ii) Elect. Work 
(iii) Water Supply 
(iv) For (i) + (ii) + (iii) 


Rs 26,027 _ /Sqm 
Rs 3,851 /Sqm 
Rs 1,301 _/Sqm 
Rs 31,179 /Sqm 


Page 1 


